केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन विकास योजने अंतर्गत (NLM) 
Rural Backyard Pig Development Scheme (ग्रामीण 
भागामध्ये परसातील वराह पालन योजना) अंतर्गत (6057 
Component) या योजनेकरीता नवीन लेखाशीर्षास मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२१/प्र.क्र.११४/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा - १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र.एनएलएम-२०१४/प्र.क्र.१७०/पदुम-४, दि.२५.१०.२०१४ 
२.केंद्र शासनाच्या पश्नुसंवर्धन विभागाचे क्र. आर-९९०११(११)१/२०२०-एएनएलएम- 
डीएडीएफ (General Component), नवी दिल्ली, दि.१.२.२०२१ 
३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. पश्रुधन-२/तां/ 
प्र.क्र.३३/१९६८/२०२०/पसं-१३, पुणे दि.१.३.२०२१ 
शासन निर्णय- 
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय Vale विकास योजने अंतर्गत (NLM) Rural Backyard Pig Development Scheme 
(ग्रामीण भागामध्ये परसातील वराह पालन योजना) अंतर्गत (SCSP Component) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
खालील नवीन लेखाशीर्षास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. एन-०३ Demand No. एन-03 
२४०३ - Aa 2403 - Animal Husbandry 
७८९- अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक योजना (789) - Special Component plan for 


(०१)- अनुसूचित जातींसाठी कार्यक्रमांतर्गत घटक | Scheduled Castes 
(01) Scheme under schedule Cast 


योजना Component Scheme 
(0924) राष्ट्रीय पश्युधन अभियानांतर्गत ग्रामीण | (01)(25) Rural Backyard 709 
an eae Development Scheme Under National 
ह Livestock Mission 


(६०% केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (60% Central Share) (Scheme) 
33- अर्थसहाय्य 33 - Subsidies 
संगणक संकेतांक (२४०३इ२०८) CRC (2403E208 ) 
मागणी क्र.एन-०३ Demand No. एन-03 
२४०३ - पशुसंवर्धन 2403 - Animal Husbandry 


७८९- अनुसूचित जातींसाठी विहोष घटक योजना (789) - Special Component plan for 
(०१ - अनुसूचित जातींसाठी कार्यक्रमातंर्गत घटक | Scheduled Castes 
योजना (01) Scheme under schedule Cast 


पन गवना Component Scheme 
(०१(२६)- राष्ट्रीय we अभियानांतर्गत ग्रामीण (01)(26) Rural ‘Backyard २० 


परसबाग वराह पालन योजना Development Scheme Under National 
(४०% राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) कलक aes at 
३३- अर्थसहाय्य (40% State Share) (Scheme) 


33 - Subsidies 
CRC (2403E217 ) 


संगणक संकेतांक (2803821) 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२१/प्र.क्र.११४/पदुम-३ 


२. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३६/१४११ दिनांक ३१.१२.२०२१ व 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अर्थसंकल्प)(विघयो) अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९८, दि. ७.६.२०२१ 
तसेच वित्त विभाग (अर्थ ७ अनौपचारिक संदर्भ, दिनांक २८.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२२०२१११६४३५०३९०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


lly signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 


Digitally si 
DN: तक, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 

V | KA S गृ (1 LS H | RA M AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a1 9b04c6d22F8ef b8dbc9b19d45ef7 


KADAM उक 
(विकास तु.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
३. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन. 
६. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त. 
७. सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
८. वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थ-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. नियोजन विभाग विभाग (का.१४११/१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
११. कक्ष अधिकार पदुम-१/१६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (पदुम-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


